१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामपंचायतींना सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाच्या बंधित अनुदानाचा (टाईड) पहिल्या 
हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : १० नोव्हेंबर, २०२१. 
संदर्भ : ९. शासन निर्णय क्रमांक: क्र. पीईएस-४५२१/प्र.क्र.५०/आसक दि.२६.०८.२०२१ 
२. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ दि. १५.९.२०२१ 


परिपत्रक 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 


संस्थांसाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित Gea (टाईड) पहिल्या हप्त्यापोटी रू.१२९२.१० कोटी इतका 


निधी प्राप्त झाळा आहे. शासनाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारा सदर निधी Public 


Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे वितरित करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच 


सदर निधी थेट लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी PRIASoft-PEMS या दोन प्रणालींचे इंटिग्रेशन केळे 


आहे. 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीना 


वितरित करण्यासाठी ।७॥७| बँकेमार्फत PRIASoft-PFMS (PPI) Solution उपलब्ध करून घेणेबाबत 


शासन निर्णय क्र. पीईएस-४५२१/प्र.क्र.५०/आसक दि.२६.०८.२०२१ निर्गमित करण्यात आला आहे. 


त्यानुसार १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी ICicl बँकेमार्फत 


Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 


संस्थांना वितरीत करण्याबाबत दि. ७ व ८ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी पुणे येथे कार्यशाळा आयोजित 
करण्यात आली होती. 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा बंधित ग्रॅटचा (टाईड) 


पहिल्या हप्त्याचा केंद्र शासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू.१२९२.१० कोटी इतका निधी महाराष्ट्र 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ( जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या 


तिन्ही स्तरांसाठी ) अनुक्रमे १०:१०: ८० या प्रमाणात वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत 


शासन निर्णय क्र. पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ दि.१५.९.२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 


राज्यातील २७८६१ ग्रामपंचायतींना १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा 


बंधित tea (टाईड) पहिल्या हप्त्याची रू. १०३३.६८ कोटी इतकी रक्‍कम जिल्हा परिषदेमार्फत 


ग्रामपंचायतींच्या ॥0॥७। बँकेतील खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी 


जिल्हा परिषदांच्या ICICI बँकेतील खात्यात सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” नुसार रक्‍कम जमा करण्यात 


येणार आहे. 


५ व्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित आणि 


अबंधित अनुदानाचे वाटप ग्रामपंचायतींना लोकसंखंच्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. संदर्भ क्र.१ 


शासन निर्णयानुसार सर्व जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायत यांना ।010। बँकेत T -- १ बचत 


खाते उघडण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. 


जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी 


देण्यात आलेला एकूण निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या (२०११ च्या 


जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस 


किती निधी देय होतो हे कळते. त्यानुसार ग्रामपंचायतीना निधीचे वाटप करण्यात यावे. 


ज्या ग्रामपंचायतींनी संदर्भ क्र.१ शासन निर्णयानुसार ।|0।0। बँकेत T + १ बचत खाते उघडले 


नाही त्यांना ICICI] बँकेत खाते उघडण्याबाबत जिल्हा परिषदांनी आपल्या स्तरावर sear दयावेत. 


जिल्हा परिषदांच्या ॥७॥०७। बँकेतील खात्यात ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यासाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त 


आयोगाचा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील बंधित अनुदानाचा पहिला हप्ता जमा झाल्यापासून ७ 


दिवसांच्या आत सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या अखत्यारीतील ग्रामपंचायतीच्या ICIC! बँकेच्या खात्यात 


निधी जमा करणे आवरयक आहे 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


प्रत, 


संदर्भ क्र.२ शासन निर्णयात दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१११०९११३६१७५१२० असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2 RAV | N Digitally signed by PRAVIN 
DEVICHAND JAIN 
DN: cn=PRAVIN DEVICHAND 


D EV | C H A N D JAIN, o=Rural Development 


Department, ou, 
email=pravin.jain@nic.in, c=IN 
J A | N Date: 2021.11.10 12:46:40 +05'30' 
(प्रविण देविचंद जेन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 

७. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 

८. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

९. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
११.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 

१३.सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५.सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 
१७.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१८.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

१९. सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


२१. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७ / वित्त आयोग कक्ष.) 
२२. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२३. निवड नस्ती का.क्र.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई.३२ 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 
प्रपत्र -अ 


ग्रामपंचायतींना वाटप करावयाचा बंधित अनुदानाचा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील पहिल्या 


हप्त्याची रक्कम खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र | जिल्हा तालुका एकूण ग्रामपंचायती एकूण रक्कम (रु.) 

अंबरनाथ २८ 
भिवंडी १२१ 

न ठाणे कल्याण ४६ १८५६८१४८१ 
मुरबाड १२६ 
शहापूर pa qo 
वसई ३१ 
पालघर १३३ 
डहाणू ८५ 
Gace तलासरी २१ 

२ पालघर = २६४२१६८२४ 
वाडा ८४ 
विक्रमगड ४२ 
जव्हार Yo 
मोखाडा २७ 
अलिबाग ६२ 
पेण ६५ 
पनवेल ७१ 
उरण ३५ 
कर्जत ५४ 
खलापूर ४४ 
सुधागड पाली ३३ 

३ । रायगड रोहा ae ३०५५७८७१७ 
माणगाव ७४ 
महाड १३४ 
पोलादपूर ४२ 
म्हसळा ३९ 
श्रीवर्धन ४३ 
मुरूड २४ 
तळा २५ 

४ रत्नागिरी रत्नागिरी ९४ २३६५८७६५५ 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


मंडणगड ४९ 
लांजा ६० 
दापोली १०६ 
खेड ११४ 
गुहागर ६६ 
राजापूर १०१ | ०१ 
चिपळूण १३० 
संगमेश्वर १२६ 
दोडामार्ग ३६ 
सावंतवाडी ६३ 
वेंगुर्ला ३० 
दग कुडाळ ६८ 
५. | सिंधुदुर्ग न्या = 928988493 
कणकवली ६३ 
देवगड ७२ 
वैभववाडी ३४ 
बागळान १३१ 
चांदवड ९० 
दिडोरी ४२ 
देवळा १२१ 
इगतपूरी ९६ 
कळवण ८६ 
मालेगाव १२५ 
६ नाशिक नांदगाव CL ५५९७०३०८६७ 
नाशिक ६६ 
निफाड ११८ 
पेठ ७३ 
सुरगाणा ६१ 
सिन्नर ११४ 
त्र्यंबकेश्वर ८४ 
येवला ८९ 
धुळे १३१ 
७ धुळे गोत) 234 २४१८१४२४२ 
शिदखेडा १२३ 
शिरपूर ११८ 
८ नंदुरबार नंदुरबार १३७ २३५३९१६३० 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


नवापूर ११४ 
शहादा १५० 
तळोदा ६७ 
अक्कलकुवा ७७ 
धादगाव Yo 
अमंळनेर ११९ 
भडगाव ४९ 
भुसावळ ३९ 
बोदवड ३८ 
चाळीसगाव pao १० 
चोपडा ९० 
धरणगाव ७४ 
९ जळगाव एरंडोल ५२ ४७६००५४६२ 
जळगाव ७० 
जामनेर १०६ 
मुक्‍ताईनगर ६१ 
पाचोरा | goo 00 
पारोळा ८३ 
रावेर ९५ 
यावल ६७ 
अकोले १४६ 
संगमनेर १४३ 
कोपरगाव ७५ 
राहता Yo 
श्रीरामपूर 42 
राहूरी ८३ 
नेवासा ११४ 
| O अहमदनगर ठोवगाव ९४ ६०५६८८१७९४ 
पाथर्डी १०७ 
जामखेड Bd 
कर्जत ९१ 
श्रीगोंदा ८६ 
पारनेर ११४ 
अहमदनगर १०५ 
आ. र पुणे आंबेगाव १०४ तता 
बारामती ९८ 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


बभोर १५६ 
दौंड ८० 
हवेली (90 
इंदापूर ११६ 
जुन्नर ११४ 
खेड १६२ 
मावळ १०३ 
मुळशी ९२ 
पुरंदर ९३ 
शिरूर ९६ 
वेल्हा ७१ 
जावळी(मेढा) १२५ 
कराड २०० 
खंडाळा ६३ 
कोरेगाव १४२ 
माण ९५ 
ew खटाव १३३ 
१२ सातारा = ae ४१३६३१४०८ 
पाटण २३४ 
Hoc १३१ 
वाई ९९ 
सातारा १९१ 
आटपाडी ५६ 
जत ११६ 
कडेगाव ५४ 
कवटेमहाकाळ 48 
खानापूर -विटा ६४ 
१३ सांगली मिरज 68 
पळूस ३३ 
शिराळा ce ZEQRAS3ES 
तासगाव ६८ 
वाळवा-ईस्लामपूर ९४ 
अक्कलकोट ११७ 
१४ । सोलापूर ब्ला व ४७३१०७९६२ 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


करमाळा १०५ 
कुडुवाडी (माढा) १०८ 
माळशिरस १०३ 
मोहोळ ९४ 
मंगळवेढा ७९ 
उत्तर सोलापूर ३६ 
पंढरपूर ९४ 
सांगोला ७६ 
दक्षिण सोलापूर 63 
आजरा ७३ 
भुदरगड ९७ 
चंदगड १०९ 
TSS TAs ८९ 
गगनबावडा २९ 
— हातकणंगले ६० 
१५ ल व्य ह ४६३१६१७६४ 
करवीर ११८ 
राधानगरी ९८ 
शाहूवाडी १०६ 
शिरोळ 4Q 
पन्हाळा a a ११ 
औरंगाबाद ११४ 
गंगापूर i - | ११ 
कन्नड १३८ 
खुलताबाद ३९ 
१६ | औरंगाबाद पैठण शिक अ १० ३७५१४७३४७ 
फुलंब्री ७१ 
Rats १०३ 
सोयगाव ४६ 
वैजापूर १३५ 
जालना १२३ 
१७ जालना बदनापूर ह २५३६६५२२१ 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


अंबड १११ 
घनसांगवी ९६ 
परतूर ८१ 
मंठा ९२ 
भोकरदन १२४ 
जाफ्राबाद ७२ 
सेलू ८२ 
जितूर १३६ 
परभणी ११७ 
मानवत ४९ 
१८ परभणी पाथरी 88 290349304 
सोनपेठ ४२ 
गंगाखेड ८४ 
पालम ६६ 
पुर्णा ६९ 
हिगोली Pad ११ 
वसमत ११९ 
१९ हिंगोली कळमनुरी १२५ १६८१०७५७१ 
सेनगाव १०७ 
औंढा नागनाथ wee | ०१ 
अंबेजोगाई ९९ 
आष्टी १२५ 
बीड १७५ 
धारूर Uy 
गेवराई १३७ 
केज _ 
20 बीड कज ११४ ३३८७८८१८० 
माजलगाव ९१ 
परळी ९० 
पाटोदा प्‌९ 
शिरूर कासार 42 
वडवणी ३५ 
नांदेड (93 
२१ नांदेड अर्धापूर ३९ ४०६९७५५६४ 
मुदखेड Yo 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


कंधार ११६ 
मुखेड १२९ 
देगलूर ९० 
बिलोली ७३ 
नायगाव ८० 
धर्माबाद ४५ 
हदगाव १२५ 
किनवट १३४ 
भोकर ६६ 
हिमायतनगर 4Q 
माहूर ६२ 
उमरी ष्ट 
लोहा ११८ 
उस्मानाबाद a ae qq 
तुळजापूर १०८ 
उमरगा ८० 
ee लोहारा ४४ 
२२ | उस्मानाबाद य २२५७१४७८४ 
कळंब ९१ 
वाशी ४२ 
भुम ७४ 
पंरडा ७२ 
अहमदपूर ९७ 
चाकूर ७१ 
लातूर ae qo 
औसा १०९ 
निलंगा ११६ 
23 लातूर रेणापूर ६५ २९९८९१०९७ 
शिरूरअनंतपाळ ४२ 
उदगीर ८७ 
जळकोट ४३ 
देवणी ४५ 
बुलडाणा ६६ 
२४ बुलढाणा ल न ३३८६६४००२ 
देऊळगाव राजा ४८ 
जळगाव जामोद ४७ 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


खामगाव ९७ 
लोणार ६० 
मलकापूर ४९ 
मेहकर ९८ 
मोटाळला ६५ 
नंदूरा ६५ 
संग्रामपूर Yo 
शेगाव ४६ 
सिदखेडराजा ८० 
अकोट ८५ 
तेल्हारा ६२ 
पातूर ५७ 
२५ अकोला मुर्तिजापूर ८६ १७४७०००५३३ 
अकोला ९७ 
बाळापूर GS 
बाशिटाकळी ८२ 
वाशिम ८४ 
रिसोड ८० 
२६ वाशिम शोता a १६०३६५५८८ 
करंजा ९१ 
मनोरा ७७ 
मंगरूळपीर ७६ 
अमरावती 48 
भातूली Bd 
नांदावांडेश्वर ६८ 
चांदूर-रेल्वे ४९ 
धामणगाव-रेल्वे ६२ 
तिवसा ४५ 
गरवा मोर्शी ६७ 
२७ । अमरावती — ३०४७५७४०५ 
वरूड ६६ 
चांदूरबाजार ६६ 
अचलपूर ७१ 
अंजनगावसुजी ४९ 
दर्यापूर ७४ 
धारणी ६२ 
चिखलदरा Gv 
यवतमाळ ८८ 
oa बाभूळगाव ६५ 
२८ यवतमाळ one ३४८८४५०९८ 
कळंब ६१ 
पांढरकवडा (98 


पृष्ठ १५ पैकी 92 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


घाटंजी ७१ 
राळेगाव ७३ 
वणी fe = ash | ०१ 
मारेगाव ५६ 
दारव्हा ८६ 
दिग्रस 44 
नेर ५१ 
पुसद १२० 
उमरखेड ९२ 
महागाव ७६ 
आणी ७७ 
झरी जामनी 44 
वर्धा ७६ 
देवळी ६२ 
ae &3 
२९ वर्धा डि] जा १५७९०६४६६ 
आष्टी ४१ 
कारंजा YQ 
WTR ७१ 
हिंगणघाट ७६ 
नागपूर ६६ 
कामठी ४७ 
हिगणा ५३ 
काळमेश्वर Go 
कटोल ८३ 
नारखेड ७० 
३० नागपूर सावनेर ७५ २७६३१५९८४ 
पारसेवनी ५१ 
रामटेक ४८ 
मौधा ६३ 
उमरेड ४७ 
भिवापूर ५६ 
कुही 48 
भंडारा ९४ 
३१ भंडारा मोहाडी ७६ १६५०४९९२५ 
तुमसर ९७ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


लाखनी ७१ 
साकोली ६२ 
लाखंदूर ६२ 
पवणी ७९ 
गोंदिया pO qo 
तिरोडा ९५ 
आमगाव 49 
ee सालेकसा ४१ 
३२ गोंदिया aan mE १८१८५३७५९ 
गोरेगाव ५६ 
सडक अजुंनी ६३ 
अर्जूनी मोर (go 
चंद्रपूर ४७ 
बल्लारपूर १७ 
भद्रावती ७० 
ब्रम्हपूरी ७५ 
चिमूर ९३ 
गोडपिपारी Yo 
जिवती ३६ 
३३ चंद्रपूर क गी a २४१८६५९७६ 
मूल ४९ 
नागभीड ५६ 
पोंभूर्णा ३१ 
राजूरा ५६ 
सावोळी ५४ 
शिदेवाही ५१ 
वरोरा ८१ 
अहेरी ३९ 
३४ | गडचिरोली न वा १५४४२९४१४ 
चामोशी ७५ 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५० /वित्त-४ 


देसाईगंज २० 
धानोरा ६१ 
अटापल्ली ३१ 
गडचिरोली ५१ 
कोरची २९ 
कुरखेडा ४५ 
मुलचेरा १६ 
सिरोंचा ३९ 
एकूण २७८६३ १०३३६८००००० 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


